अतिरिक्त प्रकल्प संचालक, आशियाई विकास बँक 
(ADB) अर्थसहाय्यित, महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क 
(MAGNET) संस्था, पुणे या प्रतिनियुक्‍तीच्यापदावरील 
नियुक्‍तीबाबत-, डॉ. अमोल मंचक यादव, जिल्हा 
उपनिबंधक सहकारी संस्था. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राजस २०२१/ प्र.क्र६/५स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १७ फेब्रुवारी, २०२१. 


संदर्भ :- १ प्रकल्प संचालक, आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्थित , महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस 
नेटवर्क (MAGNET) संस्था, पुणे यांचे क्रमांक मराकृपमं/मॅग्नेट/प्रतिनियु/१६/२०२०, 
दिनांक २४/१२/२०२० चे पत्र 
२) सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्रमांक 
आस्था/कक्ष-२/प्रतिनियुक्‍ती/डॉ. अमोल यादव उपनि/२०२१,दिनांक २५/२/२०२१ चे पत्र 


शासन निर्णय- 


प्रकल्प संचालक, आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्यित, महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क 
संस्था, पुणे यांच्या दिनांक २४/१२/२०२० च्या पत्रास अनुसरून डॉ. अमोल मंचक यादव, जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था, नांदेड यांची अतिरिक्‍त प्रकल्प संचालक, आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्यित, 
महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET) संस्था, पुणे या पदावर पुढील आदेशा होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयोत्तर सेवा व निलंबन काळातील प्रदाने) नियम १९८१ नुसार व 
शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग दि.१७/१२/२०१६ व दिनांक १६/२/२०१८ च्या तरतुदीनुसार 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
२. डॉ. अमोल मंचक यादव, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, नांदेड यांनी अतिरिक्त प्रकल्प 
संचालक, आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्थित महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET) संस्था, 
पुणे येथील प्रतिनियुक्‍तीच्या पदाचा पदभार तातडीने स्वीकारुन त्याबाबत अहवाल शासनास सादर करावा. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०२१७१२४५३२६१०२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Manjiri Ganeshbhushan 2. 
Joshi 


(मं. ग. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

२. प्रकल्प संचालक, आशियाई विकास बँक ( ADB) अर्थसहाय्यित, महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्क 
संस्था, पुणे 

३. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन व लेखापरिक्षण), व्दारा सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२१/ W.H.E/ 4 A 


४. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता). 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

७. संबधित अधिकारी, व्दारा सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा.मंत्री (सहकार व पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

११. मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. अपर मुख्य सचिव (सहकार ) यांचे स्वीय सहायक. 

१३. प्रधान सचिव (पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

१४. प्रधान सचिव (वस्त्रोदयोग) यांचे स्वीय सहायक. 

१५. निवड नस्ती (कार्यासन-५-सो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


